“राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन 
योजनेसाठीच्या (National Apprenticeship 
Promotion Scheme) योजनेकरीता नवीन 
लेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांकास मान्यता 
देणेबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राशिउ-२०२२/प्र.क्र.६४/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १. शासनाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक ०२.०८.२०२२ 


2. Govt. Of India Ministry of Finance Dept. of Expenditure PFMS Division 
letter dated 23.03.2021 
३. केंद्र शासनाचे, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचे क्र. F.No. MSDE- 


92/09/2098-AP(PMU) दिनांक - १३.०७.२०२१ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. केंद्र शासनाचा शिकाऊ 


उमेदवारी अधिनियम, १९६१ नुसार सदर योजनेची राज्यात योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. तसेच 
केंद्र शासनाने वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेव्दारे योजनेचे कार्यान्वयन करण्यात येते. 


सदर योजनेंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना औद्योगिक 
आस्थापनामध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून प्रशिक्षण देण्यात येते. व त्यानुसार औद्योगिक आस्थापनांना केंद्र 
शासनामार्फत प्रति उमेदवार विद्यावेतन अदा करण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनामार्फत उपलब्ध 
होणाऱ्या निधीचा विनियोग योग्यप्रकारे होण्याकरीता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ व ३ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय 
शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना ही ?॥॥/$ प्रणालीशी जोडून SNA खाते उघडण्याबाबत निर्देश दिलेले 
आहेत. व त्याअनुषंगाने सदर योजनेकरीता नवीन लेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांकास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेस संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी तसेच शिकाऊ उमेदवारांच्या 
विद्यावेतनावर होणारा खर्च भागविण्यासाठी आवश्‍यक असलेले नवीन लेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांकास 
खालिलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयटीआय-२०२२/प्र.क्र.६४/व्यशि-३ 


मराठी इंग्रजी 

मागणी झेडए-२ Demand No. । ZA-2 

क्रमांक 

मुख्य २२३० कामगार, सेवायोजन व Major Head 2230 Labour, Employment and 
Skill Devel t 

लेखाशीर्ष कौशल्य विकास ना Deverepiney 

उपमुख्य ०३ प्रशिक्षण Sub Major Head 03 Training 

लेखाशीर्ष 

गौणशीर्ष १०२ शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण | Minor Head 102 Apprenticeship Training 

Teany (09) शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण Group Head (01) Apprenticeship Training 

उप गटशीर्ष (0.9)(03) राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी | Sub Group Head (01)(03) | National Apprenticeship 


प्रोत्साहन योजना (१०० % 
केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(कार्यक्रम) 


Promotion Scheme 
(100% Centrally 
Sponsored Scheme) 
(Scheme) 


तसेच प्रधानशिर्ष 2230 अंतर्गत 902 या गौणशिर्षाखाली 22300225 असा आठ अंकि 


संगणक सांकेतांक आहे. 


सदर शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) - |, महाराष्ट्र,मुंबई यांच्या 


क्र.संःख.वि/चा-१/कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग/युओअर-६८/२०२२-२३ दिनांक 
२६.०९.२०२२ व वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१११०११५०२९४२०३ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Vinod Sheshrao 


Bondre 


(विनोद बोंदरे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक :- आयटीआय-२०२२/प्र.क्र.६४/व्यशि-३ 


३. 


Ce 
र्‌. 


प्रधान सचिव, pred विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /पुणे /नाशिक 


/औरंबाद /अमरावती /नागपूर 


. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई /पुणे /नाशिक 


/औरंगाबाद /अमरावती /नागपूर 


. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


कार्यालय (सवी 
महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 


१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

११.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

१३.निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी 

१५.उप सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
१६.निवड नस्ती (व्यशि-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


